कारागृह विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना 
उत्कृष्ट/शौर्याच्या कामाबद्दल बक्षिसे देण्याकरिता निधी 
वितरीत करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२६०/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: ३० मार्च, २०१४. 


वाचा 

१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पूणे यांचे पत्र क्र. अपोमसंवकामनि/पुणे/ 

क-८/प्र.क्र.४४१३/१२८८, दिनांक ३०.०१.२०१४. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.जेएलई-१०१२/प्र.क्र.०६/तुरुंग-१, दि.२६.०८.२०१३. 

३) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पूणे यांचे पत्र क्र. अपोमसंवकामनि/पुणे/ 

क-८/१९१४, दिनांक २०.०३.२०१४. 
शासन निर्णय 

राज्यातील कारागृह विभागाकरिता सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशीर्ष मागणी क्र. बी- 

५ मुख्य लेखाशीर्ष २०५६, तुरुंग (योजनेत्तर) (००१) संचालन व प्रशासन, (००)(०१) कारागृह 
महानिरीक्षणालय (२०५६ ००२६), (०५) बक्षिसे या लेखाशीर्षाअंतर्गत फेब्रुवारी, २०१४ Hele अधिवेशनात 
रुपये ७ लक्ष इतकी तरतूद पूरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर तरतूद वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वरील वाचा ३) येथील पत्रान्वये अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, पूणे यांनी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावित तरतूदीपैकी रुपये ३.३५ लक्ष इतका 
निधी शासनाने नेमून दिलेल्या अतिविशेष कार्याची काटेकोरपणे व शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार 
अतिगोपनियता पाळून अंमलबजावणी केल्या प्रित्यर्थ कारागृह विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना 
वरील वाचा २) येथील दिनांक २६.०८.२०१३ शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर रुपये 
३.३५ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास, अनुज्ञेय कामासाठी, प्रचलित नियमानुसार तसेच 
यासंदर्भातील शासन निर्णयातील अटींचे तंतोतंत पालन केले जाईल या अटीच्या अधीन राहुन शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात लेखाशीर्ष मागणी क्र. बी-५ मुख्य 
लेखाशीर्षे २०५६, तुरुंग (योजनेत्तर) (००१) संचालन व प्रशासन, (००)(०१) कारागृह महानिरीक्षणालय 
(२०५६ ००२६), (04) बक्षिसे या लेखाशीर्षाअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२६०/तुरुंग-२ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २१३/१४/व्यय-८, दिनांक- 
२९.०३.२०१४ नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०३२९१४२००१७८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by 
R avi al d Ravindra Ishwar Giri 
DN: CN = Ravindra 
Ishwar Giri, C = IN, 5 


= maharashtra, O = 
a | Ss hwar GOVERNMENT OF 
Lae MAHARASHTRA, OU 
Giri = HOME 
Date: 2014.03.30 
15:50:14 +05'30' 


(र.ई.गिरी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत, 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

६. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभागो/औरंगाबाद, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२. सर्व कारागृह अधीक्षक, 

१३. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग,जागतिक व्यापार केंद्र,सेंटर नं.१, ११ वा मजला 
कफ परेड, मुंबई -४०० ००५, 

१४. कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१५. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


Cc “७ AD  -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


